महाराष्ट्र विकास सेवा गट -अ मधील 
अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी 
(निवडश्रेणी) व अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी 
अधिकारी संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या 
विनंती/मुदतपुर्व बदल्या 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन आदेशा क्रमांक : मविसे-१०२१/प्र.क्र.९७/२०२१/आस्था-३, 
बांधकाम भवन, 24, मर्झबान पथ, मुंबई - Yoo ००१. 
दिनांक:- ०१ सप्टेंबर, २०२१. 


शासन आदेठा :- 


सार्वजनिक सेवेच्या हितार्थ महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय 
कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम , २००५ मधील तरतूदींनुसार बदली प्रस्तावित 
असलेल्या अधिकाऱ्यांच्या बाबतीत उक्त अधिनियमाच्या कलम ४(४) व ४(५) मधील तरतूदींनुसार बदली 
करण्यास सक्षम असलेल्या प्राधिकाऱ्याच्या मान्यतेने महाराष्ट्र विकास सेवेतील गट -अ मधीळ खालील प्रमाणे 
अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी (निवडश्रेणी) व अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी/प्रकल्प संचाळक 
संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचे आदेश शासन देत आहे. बदलीनंतर संबंधित अधिकाऱ्यांची नियुक्‍ती त्यांच्या 
नावासमोरील स्तंभ क्र.३ मध्ये दर्शाविलेल्या पदावर करण्यात येत आहे :- 


अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी (निवडश्रेणी) 


अधिकाऱ्याचे नाव, सध्या धारण केलेले 
पद व ठिकाण 
(र) 


बदलीने पदस्थापनेचे पद व 
ठिकाण 
(३) 


शेरा 


(४) 


डा.अविनाठा गोटे, 

उप आयुक्त (विकास), 

विभागीय आयुक्‍त कार्यालय, 
औरंगाबाद विभाग, औरंगाबाद 


उप आयुक्त (आस्थापन), 
विभागीय आयुक्त कार्यालय, 
कोकण विभाग, कोकण 


रिक्‍तपदी 


अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी /प्रकल्प संचालक 


श्री.संतोष वसंत धोत्रे, अतिरिक्‍त मुख्य 
कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद , 
सातारा 

श्रीअनंत सुभाषलाळ भंडारी, 
अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी , 
जिल्हा परिषद, बीड 


अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी 
अधिकारी, जिल्हा परिषद , 
सोलापूर 

राज्य प्रकल्प संचालक, राष्ट्रीय 
ग्राम स्वराज अभियान, पुणे 


रिक्‍तपदी 


रिक्‍तपदी 


शासन आदेश क्रमांकः मविसे-१०२१/प्र.क्र.९७/२०२१/आस्था-३ 


२. संबंधित अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नवीन पदाचा पदभार त्वरीत स्वीकारावा. तसेच त्यांनी अनधिकृत रजेवर 
जाऊ नये. त्यांचे लक्ष सामान्य प्रशासन विभागाच्या क्रमांक : सीडीआर १०८२/२५६७/२८/अकरा, दिनांक 
३०.८.१९८२ च्या परिपत्रकाकडे वेधण्यात येत आहे . त्यात दिलेल्या सूचना लक्षात घेऊन बदली रद्द 
करण्यासाठी कुठल्याही स्वरुपाची आवेदने सादर केल्यास , ते शिस्तभंगाच्या कारवाईस पात्र ठरतील याची 
त्यांनी नोंद घ्यावी. 


३. संबंधित विभागीय आयुक्त / मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांना त्यांच्या 
सध्याच्या पदभारातून तात्काळ कार्यमुक्त करावे व त्यांच्या नियुक्तीच्या जागी तात्काळ रुजू होण्यास सांगावे . जे 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांना विहित मुदतीत कार्यमुक्त करणार नाहीत , अशा 
अधिकाऱ्यांच्या विरुध्द शिस्तभंग कार्यवाहीबाबतचा प्रस्ताव संबंधित विभागीय आयुक्तांनी शासनास सादर 
करावा. 

४. संबंधित अधिकाऱ्यांनी नवीन नियुक्तीच्या ठिकाणी हजर व्हावे व पदभार स्वीकारल्याचा दिनांक 
शासनास कळवावा. जे अधिकारी कार्यमुक्‍तीनंतर विहित कालावधीत बदली झालेल्या पदावर रुजू होणार 
नाहीत, अज्ञा अधिकाऱ्यांविरुध्द संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी विभागीय आयुक्तांमार्फत शिस्तभंग 
विषयक कार्यवाहीचा प्रस्ताव शासनास सादर करावा. 

५. सदर झासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२१०९०१११३३४७२५२० असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Dr Vasant 


Gopal Mane 
D | Va S a Nn t DN: c=IN, o=Government Of 


Maharashtra, ou=Rural 
Development Department, 
G | postalCode=400032, 

O (2 a st=Maharashtra, 
2.5.4.20=19c1f05a32104713094b 
1babbae721a60140a8f1f9e16ca9 

M a al e d8dc3eaf7de15d65, cn=Dr 
Vasant Gopal Mane 
Date: 2021.09.01 21:42:30 +05'30' 


(डॉ.वसंत माने) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे खाजगी सचिव, 
२) मा. उपमुख्यमंत्री ,महाराष्ट्र राज्य यांचे खाजगी सचिव, 
३) मा.मंत्री (ग्रामविकास) यांचे खाजगी सचिव, 
४ मा. राज्यमंत्री (ग्राम विकास) यांचे खाजगी सचिव, 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः मविसे-१०२१/प्र.क्र.१७/२०२१/आस्था-३ 


4) मा. अतिरिक्त मुख्य सचिव (ग्राम विकास व पंचायत राज) यांचे स्वीय सहायक, 
विभागीय आयुक्त, कोकण,पुणे औरंगाबाद, 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, सातारा ,सोलापूर,बीड, 
८) जिल्हा कोषागार अधिकारी (सवी, 
) महालेखापाल - 9/2 (लेखा परीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर, 
qo) संबंधित अधिकारी (संबंधित विभागीय आयुक्त / मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचेमार्फत.), 
११ कार्यासन, आस्था-२, ग्राम विकास विभाग, 
१२ निवड नस्ती (कार्यासन, आस्था-३), ग्राम विकास विभाग. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


